जैव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेली १४९ 
अस्थायी पदे सन २०२४-२५ मध्ये पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-३/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचावे :- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ- 
८, £8.93 08.2098. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ- 
८, दि.२१.०९.२०२१. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६७/फ- 
१, दि.१७.०३.२०२२. 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६७/फ- 
9, 14.9§.08.2022. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.२१.०२.२०२४. 
६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०७(२३-२४/२३४, दि.२६.०२.२०२४. 
७. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-३/फ-१, 
दिनांक १०.०४.२०२४. 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२७४. 
प्रस्तावना:- 
जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १५० अस्थायी पदांना सन 
२०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण 
करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२०२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. 


२. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा GAAS आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन 


निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होत. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ७ 
शासन निर्णयान्वये सदर पदास सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयान्वये “सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आळेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.” 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ शासन निर्णयाच्या अधिन राहून जेव विविधता संवर्धन 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक 
०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. सबब, जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी 
पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०२ पर्यावरणीय 
वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००)(०१) निसर्ग संवर्धन व वन्य पशु संरक्षण 
(२४०६ ०७६६)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. STAIR निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(माग-६)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दि.०१.०७.२००४, क्रमांक: असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दि.०१.०९.२००४, क्रमांकः असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४. व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१३१३४३०६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
१॥/९५॥॥॥७४ HOSHING 
(विवेक etary 


उप सचिव (वने) 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व नागपूर. 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

९. उप संचालक (बफर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

१०.महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर, 

११.फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


स 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-३/फ-१, 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


eae 

उपवनसंरक्षक Ea 

०३ 

उपवनअभियंता 
र z 
१२ ।मुख्य लेखापाल 

लेखापाल 


कितीही... 7 
1 ४२ 
वाहन चाळक २१ 
= Eon 
10) 


serra 
9 


Oo 
० 
१ 


1.) 
Ee 
व 
eee! 
कि की 
ee 
is 


& 


तः 
प 
क्र 


